जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०५ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुक्त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक विकास/ज्येष्ठता 
सूची/कावि/४४/२०२२, दिनांक १ एप्रिल, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) (अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.एम.एन.जाधव, कनिष्ठ अभियंता अ.क्र.४३७ यांची जन्मतारीख दिनांक २६-१२-१९६२ 
अशी दर्शविण्यात आली आहे. परंतू त्यांची जन्मतारीख दिनांक २६-१२-१९६५ अशी असल्याचे उप आयुक्त 
(आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 
३. तरी त्यांच्या जन्म तारखेमध्ये दिनांक २६-१२-१९६२ ऐवजी दिनांक २६-१२-१९६५ अशी सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०५१३०३४०१९२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- अनु.क्र.४३७ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र Ravindra 


Rural 


4bd6ed3a99adc21454099d86f4055bb93d 
avi G 


st=Mal 
क 254.2 1149. 
| S h Wa r G | | | 2941d289397e25bfdbdae6b, cn=Ravindra Ishwar Giri 
Date: 2022.04.05 13:06:50 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दडानास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची ( भाग-२) 


— नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता । नियुक्तीचा प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद दिनांक 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
[a] २ ३ 40000 ५ द 1७ ८ ९ 
४३७  श्री.एम.एन.जाधव यवतमाळ | २६-१२-६५ डीसीई १४-०८-१९८५ | खुला उत्तीर्ण 


